अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, 
कुवारबांव-रत्नागिरी यांच्या अधिपत्याखाली 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ 
उप विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ एप्रिल, २०२३ 
पहावे :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०२२/प्र. क्र. १२८/ खारभूमी, 
दि. २६.०८.२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे 
जा.क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ.५(१)/३०८, दि. २७.०१.२०२३ चे पत्र व सहपत्र. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ०८.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव-रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१८ अशा एकूण १६० पदांना संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २६.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. आता त्याच 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १७ अशा 
एकूण १५९ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत संदर्भ क्र. 
२ येथील दिनांक २७.०१.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र. 3 येथील दिनांक ०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव-रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१७ अशा एकूण १५९ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" आणि "ब" येथे दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 


अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 

सुधारित 

आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 

२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक आय-५, लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर), १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान, (०२) (०३) 
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१-एच ७५४) ५४ गुंतवणूका, व नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील मागणी क्रमांक आय § ५, लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४), विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, भाग भांडवली 
अंशदान (वेतन) (४७०१-आय १८९)" या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. Brae निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०८.०२.२०२३ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४०६१५५४३५३२२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार ]देशानुस Kd नांवाने वि Digitally signed by AMOL BAPURAO FUNDE 
AMOL BAP U RAO DN: CN = AMOL BAPURAO FUNDE, C = IN, 
F U N D E टां न्या aaa य 
RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.04.06 17:33:48 +05'30' 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ" "ब" 
(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह :- 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव-रत्नागिरी. 
कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 


परिशिष्ट _ अ" 
(शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग क्रमांक : मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी, दि. ६ एप्रिळ, २०२३ चे सहपत्र) 


अ.क्र 


| मंडळ/विभाग/उपविभाग | 


| नियत अस्थायी पदांचा तपशिल । 


पदसंख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


(%) 


१) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
चिपळूण 


१) कार्यकारी अभियंता 


wo 


२) उप कार्यकारी अभियंता 


३) कनिष्ठ अभियंता 


४) विभागीय लेखापाल 


५) प्रथम लिपिक 


६) भांडारपाल 


७) वरिष्ठ लिपिक 


८) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


९) आरेखव 


१०) सहाय्यक आरेखव 


११) संगणक 


१२) सहाय्यक भांडारपाल 


१३) वाहनचालक 


१४) उच्च / निम्न श्रेणी लघुलेखव 


१५) नाईक 


१६) शिपाई 


१७) चौको 


“०| Cl) Ww] .»/०| KW! WK] WK! YK! WK! GI] SC] WwW] WK! »/०| ०"< | WwW 


एकूण 


aw 
9< 


२) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, 
खोपी 


१) उप विभागीय अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) वरिष्ठ लिपिक 


४) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 


५) वाहन चालक 


६) आरेखक, श्रे- ३ 


७) शिपाई 


८) चौको 


९) स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


०< | ०» | vw] nw] wl] nw] ७< | »5 


एकूण 


> 
९* 


३) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग क्र. 
१, भरणे 


१) उप विभागीय अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) वरिष्ठ लिपिक 


४) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 


५) वाहन चालक 


६) आरेखक, श्रे- ३ 


७) शिपाई 


“५ | DR] “० | WU] Ww] K| Ww 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 


८) चोको १ 

९) स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक डु 

एकूण १८ 

8 प्रकल्प उपविभाग, देवरुख १) उप विभागीय अभियंता १ 
२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता डू 

3) बरिष्ठ लिपिक १ 

४) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक ३ 

५) वाहन चालक १ 

६) आरेखक, श्रे- ३ १ 

७) शिपाई २ 

८) चोको १ 

९) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक डु 

एकूण १८ 

&) प्रकल्प उपविभाग, कुचांबे १) उप विभागीय अभियंता 
(संगमेश्वर) २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता डु 
3) बरिष्ठ लिपिक १ 

४) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखव ३ 

५) वाहन चालक १ 

६) आरेखक, श्रे- ३ g 

७) शिपाई २ 

८) चौको १ 

९) स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक डु 

एकूण १८ 

६) | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, | ९) उप विभागीय अभियंता १ 
आरवली २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता डु 
3) बरिष्ठ लिपिक १ 

४) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखव ३ 

५) वाहन चालक १ 

६) आरेखक, श्रे- ३ १ 

७) शिप २ 

८) चौको १ 

९) स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक डु 

'एकूण १८ 

७) | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग क्र. | १) उप विभागोय अभियंता १ 
३, भरणे २) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता डु 
3) बरिष्ठ लिपिक १ 

४) कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 3 

५) वाहन चालक १ 

६) आरेखक, श्रे- ३ g 

७) शिपाई २ 

८) चोको १ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 


९) स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक ¥ 


एकूण शट 


एकूण १४२ 
(१--२९-- ३ -- ४ -- ५ -- ६ -- ७) 


Digitally signed by AMOL BAPURAO FUNDE 

AMOL BAPURAO DN: CN = AMOL BAPURAO FUNDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


FU N D E DEPARTMENT 


Date: 2023.04.06 17:34:07 +05'30' 


(अमोल फुंदे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी 


परिशिष्ट - "ब" 
(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक : मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२७/खारभूमी, दि. ६ एप्रिळ, २०२३ चे सहपत्र) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय कार्यालयातील 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव 'पदनाम ७६६८६६ | व 
१ श्रीमती आशा शंकर नरडे स्वच्छक ३१.०१.२०२५ 
२ | श्री. गंगाराम काशिराम कोंडविलकर पहारेकरी ३१.०५.२०२३ 
३ | श्री. हरीश्‍चंद्र रामा साळवी चौकोदार ३१.०५.२०२६ 
४  । श्री. प्रकाश नामदेव चव्हाण चौकोदार ३०.११.२०२३ 
Q श्री. अशोक धोंडू जाधव चौकोदार ३०.०६.२०२४ 
६ | श्री. दिलीप सिताराम गमरे चौकोदार ३१.०८.२०२३ 
७ | श्री. सुनिल रामचंद्र खोपकर मजूर ३१.१२.२०२८ 
८ | श्री. शांताराम सखाराम शिगवण मजूर ३०.०९.२०२४ 
९ | श्री. मधुकर रामचंद्र तटकरी मजूर ३१.०५.२०२४ 
१० | श्री. चंद्रकांत बाबू पंडम मजूर ३१.०५.२०२५ 
११ | श्री. अनंत बापू धुळप मजूर ३१.०३.२०२६ 
१२ । श्री. विलास धाकटू चव्हाण मजूर ३१.०१.२०२७ 
१३ । श्री. अशोक शंकर मोरे मजूर ३१.०१.२०२३ 
१४ | श्री. संतोष मानाजी रुके मजूर ३०.०४.२०२४ 
१५ | श्री. जगन्नाथ बाळा जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१६ | श्री. काशिराम तात्याबा धोत्रे मजूर ३०.०६.२०२६ 
१७ | श्री. जनार्दन दिनकर धोत्रे मजूर ३०.०४.२०२७ 
(अमोल फुंदे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


